राज्यातील रस्ते (रस्ते व पूल) यांची सुधारणा 
आशियाई विकास बँकेच्या अर्थसहाय्याने EPC 
तत्वावर करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. एडीबी २०१९/प्र.क्र.०५६/एडीबी 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय ,मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :-२८ फेब्रुवारी, २०१९ 


प्रस्तावना : 

महाराष्ट्र राज्यात सुमारे ३ लाख कि.मी. इतक्या लांबीच्या रस्त्यांचे विस्तृत जाळे पसरले आहे. यापैकी 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे ९० हजार कि.मी. इतक्या लांबीचे प्रमुख राज्यमार्ग, राज्यमार्ग व प्रमुख जिल्हा 
मार्ग आहेत. या रस्त्यांमधून विविध ५ निर्देशांकानुसार एकूण १८,१८९ कि.मी. रस्त्यांची निवड करण्यात आली. या 
निवड केलेल्या रस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी सुमारे रु. ५०,००० कोटी इतक्या निधीची आवश्‍यकता आहे. 
त्यापैकी १०,००० कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांच्या सुधारणेची कामे हायब्रीड अँन्युईटी अंतर्गत घेण्यात आलेली आहेत. 
उर्वरित रस्त्यांच्या सुधारणेसाठीही निधीची आवऱ्यकता लागणार आहे. दरवर्षी या विभागास मिळणाऱ्या 

नियतव्ययातून आवश्‍यकता असलेल्या रस्त्यांची दिर्घकालीन सुधारणा करणे शक्‍य होत नाही. प्रचलित व 

भविष्यकालिन सातत्याने वाढणारी वाहतूक वर्दळ लक्षात घेता रस्त्यांची करावयाची दर्जोन्नती यासाठी इतर 

Saray निधी उभारण्याची निकड भासत आहे. 

यास्तव आशियाई विकास बँकेकडून एकूण १५०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर अर्थसहाय्यापैकी पहिल्या 
टप्प्यात Yoo दशलक्ष अमेरिकन डॉलर अर्थसहाय्य कर्ज रुपाने उपलब्ध करुन सदर कामे EPC तत्वावर हाती 
घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या अनुषंगाने दि. २७.२.२०१९ रोजी राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत 
महत्वपूर्ण चर्चा होऊन खालील निर्णय घेण्यात आला आहे. 

शासन निर्णय : 

राज्यातील रस्त्यांचा सर्वागीण विकास करण्याकरीता मोठया प्रमाणात रस्ते सुधारणा करण्याकरीता 
आशियाई विकास बँकेच्या अर्थसहाय्याने १५०० कि.मी. रस्त्यांची सुधारणा करण्यास दि. २७.०२.२०१९ च्या 
मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली असून याव्दारे खालील प्रमाणे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

१. राज्यातील रस्त्यांच्या सर्वागीण विकासाकरीता सन २०१९-२० पासून पुढील ३ वर्षामध्ये १५०० कि.मी. 
रस्त्यांची सुधारणा आशियाई विकास बँकेच्या अर्थसहाय्याने करण्याच्या Maharashtra Road Improvement 
Project च्या पहिल्या टप्प्याची एकूण किंमत ७१५ दडालक्ष अमेरिकन डॉलर (रु.५००५ कोटी) एवढी असून 
त्यापैकी ७०% रक्‍कम म्हणजेच ५०० दठालक्ष अमेरिकन डॉलर (अंदाजित रु. ३५०० कोटी) आशियाई विकास 
बँकेकडून कर्जरुपाने अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन घेण्यात यावी. उर्वरित रु.१५०५ कोटी शासनाचा ३०% 
सहभाग राहील. ही तरतूद सार्वजनिक बांधकाम विभागास उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययातून करण्यात यावी. 

२. आशियाई विकास बँकेच्या कर्जरुपाने उपलब्ध होणाऱ्या अर्थसहाय्याच्या परतफेडीचा व्याजदर LIBOR +0.4o 
% आशियाई विकास बँकेचा आकार + ० .20 % Maturity Premimum व०.१५% Committment Charges 
या प्रमाणे राहील. आशियाई विकास बँकेच्या अर्थसहाय्याने हाती घ्यावयाच्या रस्ते सुधारणेच्या कामांसाठी 
स्वतंत्र लेखाशिर्षाची निर्मिती करण्यात यावी. या कामांवर Gad परिरक्षण करुन उत्तम गुणवत्तेची व दिर्घकाळ 
टिकाऊ कामे होतील याची दक्षता सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे पर्यवेक्षक मुख्य अभियंता व अधीक्षक 
अभियंता यांनी घ्यावी. या कामाचे त्रयस्त यंत्रणेमार्फत (Authority Engineer ) परिक्षण करण्यात यावे. 

३. आशियाई विकास बँकेकडून प्राप्त अर्थसहाय्याची परतफेड पुढील २५ वर्षात दरवर्षी अर्थसंकल्पातून अदा 
करण्यात यावी. 


8. Maharashtra Road Improvement Project च्या ७१५ दशलक्ष अमेरिकन डॉलरच्या (रु. ५००५ कोटी) 
पहिल्या टप्प्यासाठी रस्त्यांचे बांधकाम करणे व कर्जाची परतफेड करणेसाठी खाली दिलेल्या तक्‍्त्याप्रमाणे 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियतव्ययातून अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात यावी. 


सन अर्थसंकल्पातून प्रस्तावित ADB कडून उपलब्ध होणारे शेरा 
तरतूद (रु. कोटीत) अर्थसहाय्य (रु. कोटीत) 
१ २ ३ ४ 
२०१९-२० ३३८ स्तंभ क्र. २ मध्ये नमुद 
2020-24 9,298 आशियाई विकास बँकेकडून | केलेल्या रक्कमांमध्ये 
षु कोटीचा व्ह % बा ] धकामासाठी C लागणाऱ्या UTT- 
नट ane रु.३५०० कोटीचा ७०% हिस्सा | बांधकामासाठी or | TR 
प्राप्त होईल. सार्वजनिक बांधकाम 
Sena ae! विभागाच्या हिझछ्याची 
२०२२-२४ २०७ रक्‍कम, आशियाई विकास 
२०२४-२५ ३४३ बँकेस परतफेड 
२०२५-२६ ३५८ करावयाची मुळ रक्‍कम व 
दडा 324 व्याजाची रक्‍कम यांचा 
समावेष आहे. आशियाई 
२०२७-२८ २५२ कारे सडत 
विकास डन प्राप्त 
coe ase) २२६ होणाऱ्या अर्थसहाय्याची 
२०२९-३० २२६ परतफेड सन २०२१-२२ 
२०३०-३१ २२६ पासून प्रस्तावित असून 
२०३१-३२ २२६ स्तंभ क्र. २ च्या रक्कमेत 
त्याचा समावेश करण्यात 
2032-33 २२६ 
आला आहे. 
2033-38 २२६ 
२०३४-३५ २२६ 
२०३५-३६ २२६ 
२०२६-३७ २२६ 
२०३७-३८ २२६ 
२०३८-३९ २२६ 
२०२९-४० २२६ 
२०४०-४१ २२६ 
२०४१-४२ २२६ 
२०४२-४३ २२६ 
२०४३-४४ २२६ 
२०४४-४५ २२६ 
२०४५-४६ २१८ 


५. वरील तक्त्यातील आकडेमोड LIBOR Rate २.९८३५% गृहीत धरुन करण्यात आळी आहे. भविष्यात LIBOR 
Rate मध्ये होणाऱ्या बदलाच्या अनुषंगाने आवश्‍यक निधी अर्थसंकल्पातून उपलब्ध करण्यात यावा. 

६. रस्त्यांच्या सुधारणेची कामे पूर्ण झाल्यावर ज्या रस्त्यांवर अवजड वाहनांवर पथकर लावणे व्यवहारीक दृष्ट्या 
योग्य आहे अशा रस्त्यांवर भविष्यात पथकर आकारणी करुन खर्च केलेल्या निधीची भागडा: भरपाई प्राप्त 
करण्याचे आवश्‍यकतेनुसार प्रयोजन करण्यात यावे. यासाठीचा वाहतूक वर्दळीचा अभ्यास करुन महत्वाच्या 
रस्त्यावर कर्ज फेडीच्या कालावधीकरीता म्हणेजच सन २०४५-४६ पर्यंत अवजड वाहनांवर पथकर लागू 
करण्याच्या प्रस्तावास वित्त विभागाची मान्यता घेण्यात यावी. तशी अधिसूचना निर्गमित करुन रस्त्याची 
बांधकामे पूर्ण झाल्यावर अवजड वाहनांवर (एस.टी. व स्कूल बसेस वगळून ) पथकर आकारणी करण्यात 
यावी. 

७. आशियाई विकास बँकेकडून उपलब्ध होणाऱ्या अर्थसहाय्यातून करावयाची कामे EPC तत्वावर जाहिर 
निविदेव्दारे हाती घेण्यात यावीत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०२२८१७२५१५६४१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prakash K Ingole 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 


Works Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
p fa ka S h K | n g O | e 2.5.4.20=c3e67265689b 1 060d 15b7956db930c838cb8188 

45016d02e4d9d24a7fe1f2309, cn=Prakash K Ingole 

Date: 2019.02.28 17:28:02 +05'30' 


(प्रकाश इंगोले ) 
मुख्य अभियंता व प्रकल्प संचालक 
(बाह्य सहाय्यित प्रकल्प) 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव 


मा. मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. मा. राज्यमंत्री (सा.बां.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. महालेखापाल, मुंबई/नागपूर 

. अ.मु.स. (नियोजन), यांचे स्वीय सहायक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. 


अ.मु.स. (वित्त), यांचे स्वीय सहायक, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०.प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
११.सर्व मंत्रालयीन विभाग 
१२.सचिव (रस्ते),यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
१३. मुख्य अभियंता व प्रकल्प संचालक (बाह्य सहाय्यीत प्रकल्प), सा.बां.विभाग, मंत्रालय.मुंबई 
१४.सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
१५.उप सचिव (रस्ते), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
१६.सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 
१७.कार्यासन क्र. व्यय-११/अर्थबळ, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८. निवडनस्ती, नियोजन-१अ/एडीबी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई 


